नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील 
ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- २३ फेब्रुवारी, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/साबांप्रादेविना/प्रआ/दर्जोन्नत/ देवळा (जि. नाऱशिक)/१७२/सन -२०२२, 
दिनांक-१२/०१/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग 


म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 


नाशिक यांनी सदर रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून SHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


झासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील देवळा 


तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ । साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जान्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व लांबी करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी.) 
| चिचबारी ते पिंपळेश्वर वाखरी ग्रामीण (0/00 ते 2/00)  । ३४.०० इतर जिल्हा 
वखारवाडी देवळीवाडी | मार्ग-९३ ।२.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-२०७ 
खुटेवाडी खालप ग्रामीण  । (०/०० ते ४/००) 
खाऱ्याओहोळ फुलेनगर | मार्ग-०८  ।४.०० कि.मी. 
)वासोळपाडे (ते देवपूरवाडे ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 
खडकतळे खुंटेवाडी पिंपळगाव | मार्ग-३८ ।५.००कि.मी. 
रस्ता. ग्रामीण (0/00 ते 2/00) 
Art -o8 — | 2.00 कि.मी. 
प्रजिमा-२९, ची 0.400 कि.मी. लांबी 
ASIST. 
ग्रामीण (०/०० ते १/००) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२१/नियोजन-२ 


Art -§3 | 9.00 कि.मी. 
ग्रामीण  । (०/०० ते ५/००) 
मार्ग-३९ | 4.00 कि.मी. 
ग्रामीण  । (०/०० ते ३/००) 
मार्ग-३७ ।३.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ६/००) 
मार्ग -०५ ६.०० कि.मी. 
ग्रामीण  । (०/०० ते ३/००) 
मार्ग -०७ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण  । (०/०० ते ३/००) 
मार्ग-२३ ।३.००कि.मी. 
सटवाईवाडी ग्रामीण (०/०० ते ३/००) ११.०० इतर जिल्हा 
)सरस्वतीवाडी (ते मार्ग -११२ |।३.०० कि.मी कि.मी मार्ग-२०८ 
आहेरवस्ती  लेंडीनाला ग्रामीण  । (०/०० ते 3/00) 
लोहणेर जुना वासोळा मार्ग-१११ | 3.00 कि.मी. 
मंगेवाडी रस्ता . aT | (0/00 F 4/00) 
मार्ग-८२ | 4.00 कि.मी. 
निवाणे बारी मुलळूकवाडी ग्रामीण  । (0/00 ते २/००) ।११.५०० इतर जिल्हा 
]ोरी कनाकापुर वडाळा मार्ग -&8 2.00 कि.मी कि.मी मार्ग-२०९ 
)वाखारी (चांदवड तालुका | इजिमा क्र. २८, ची ०.५०० कि.मी. 
हद्द ररता. लांबी ओव्हरलॅप 
ग्रामीण (0/00 ते ४/००) 
मार्ग-५९ ।४.०कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते १/५००) 
मार्ग-३१ ।१.५००कि.मी. 
ग्रामीण (0/00 ते ४/००) 
मार्ग-६१ ।४.००कि.मी. 
इजिमा) १०-सोनवणे वस्ती ( ग्रामीण (0/00 ते ४/००) १२.०० इतर जिल्हा 
झिरेपिंपळे इजिमा २०४- | मार्ग-१३ ।४.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-२१० 
सटवाईचीवाडी देवळा | रा.मा.--७, ०.४०० कि.मी. लांबी 
सा.बां विश्रामगृह | SHEN. 
गुंजाळनगर  पानसेवाडी | ग्रामीण | (९८०० ते ६/०० 
सुगाषंचंगरी waka ¢ | AHR | 8.00 fa. 
घटवटी वस्ती रामा ७५२ ग्रामीण (०/०० ते 2/00) 
)रा.मा (७.रस्ता . मार्ग-८९ । २.०० कि.मी. 
एकूण ६८.५०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२१/नियोजन-२ 
परिणामी, रस्ते दर्जोन्नत झाल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक 
जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६८.५०० कि.मी. ने वाढ होवून 
एकूण लांबी (२८४४.१०० -- ६८.५००) म्हणजेच २९१२.६०० मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ६८.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१०१२४.८४०- ६८.५००) म्हणजेच 
१००५६.३४० कि.मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२४११३०२५३३१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 

निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

प्रत <- 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२)जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक. 
४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
) 
) 


(9) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


